महिला अत्याचार प्रतिबंधक 
कक्षासाठी पदे वर्ग करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - पीसीआर-०८१०/प्र.क्र.७५२/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २० नोव्हेंबर, २०१७. 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पीपीए-१३९४/५/पोल-८, दिनांक २९.०९.१९९५. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पीसीआर-०८१०/प्र.क्र.७५२/विजा-६, 
दिनांक ०५.१०.२०१०. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र. ११९/विशा-३अ 
दिनांक ०५.०१.२०१६. 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक- आयपीएस-२११७/प्र.क्र.१०६/पोल-१, 
दिनांक ०३.०७.२०१७ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच अनैतिक 
व्यवसाय प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र. ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये विशोष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक व 
सायबर गुन्हे यांच्या नियंत्रणाखाली एक कक्ष कार्यरत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. ४ 
येथील शासन निर्णयान्वये महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षाचा कार्यभार हा पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिपत्याखालील विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी 
हक्क संरक्षण, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आला असून त्याचे पद नाम विशेष पोळीस 
महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष असे करण्यात आले 
आहे. 
या अनुषंगाने विशोष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार व सायबर गुन्हे 
यांचेकडे वर्ग Host १० पदे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण व महिला 
अत्याचार प्रतिबंधक विभाग यांचेकडे वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.पीपीए-१३९४/५/पोलळ-८, दिनांक २९.०९.१९९५ व 
शासन निर्णय क्रमांक-पीसीआर-०८१०/प्र.क्र. ७५२/विजा-६, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०१० 
नुसार महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षासाठी निर्माण केलेली विविध संवर्गातील १० पदे जी 
सद्यस्थितीत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर गुन्हे यांचेकडे दर्शविण्यात आली आहेत 
ती पदे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक 
कक्ष यांचेकडे वर्ग करण्यात येत आहेत. 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक 
कक्ष, यांनी सदरहू पदे त्वरित भरण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीसीआर-०८१०/प्र.क्र.9५२/विजा-६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा संकेतांक 
२०१७११२०१४५८१४६१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=Government Of M. ht Home 

Department, postalCode=400032, st=Maharashti 
h a 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb2671 

d1da08208cfdd6677facOafdébf2, V. M. Bh 


Date: 2017.11.20 15:02:01 +05'30 


(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष), यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर गुन्हे, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंध 

विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखपाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

११) निवड नस्ती/विशा-६ 


ae) 


&. 
(> wer iTS  '<-- ITS i Tih "- '"-- 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


